महाराष्ट्र शासन 


कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 


मागणी क्र.डी-५, मुख्यलेखाशिर्ष "२४०४ दुग्धव्यवसाय 
विकास (योजनेतर/दत्तमत)" सन २०२०-२१ या आर्थिक 
वर्षातील तरतूदीचे पुनर्विनियोजन... 


शासन निर्णय क्रमांक : पुरक-२०२०/प्र.क्र.११४/पदुम-९ 


मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ३१ मार्च, २०२१. 


संदर्भ :- आयुक्‍त, दुग्धव्यवसाय विकास कार्यालयाचे पत्र क्र आदुवि ४ /अंपशा/पुनर्वि./ 


शासन निर्णय :- 


२०२०-२१/९९, दि.०५.०१.२०२१. 


सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षाकरिता मागणी क्र.डी-५, मुख्यलेखाशिर्ष "२४०४ दुग्धव्यवसाय 
विकास (योजनेतर/दत्तमत)" याखालील उपलेखाशिर्षांतर्गत मंजूर असलेल्या तरतूदीमधून त्याच मुख्य 


लेखाशिर्षाखाळी इतर उपलेखाशिर्षातर्गत उद्दिष्टाकरेता खालील प्रमाणे नमूद अटी व शर्तीनुसार 


पुनर्विनियोजन करण्यास शासन मंजूरी देत आहे :- 


(रुपये हजारात) 
मुख्य उद्दिष्ट सुधारित | खर्च | उपलब्ध | पुनर्विनि | पुनर्विनि | पुनर्विनि 
लेखाशिर्ष अंदाज तरतूद | योजनाची | योजना । योजनाबाबतचे 
रक्‍कम । नंतरची । कारण 
एकूण 
तरतूद 

शादुयो गोंदिया । २९- ३०००० | २७४०० । २६०० | -१९३५ | ६६५ मंजूर अनुदानानुसार खर्च भागविण्य 

(00) (०२) प्रापण । दूध येणार असून खर्चाची निकड लक्षात 

(२४०४२०३९) खरेदी घेऊन दूध खरेदीतून अनुदान 
जिदूविअ नागपूर | ०६- 38 ३५ 8 +098 ७१८ माहे सप्टे.२०१९ पासून प्रलबित देयके 
(००)(०२) प्रापण दुरध्वनी वीज मनपा कडून पाणी पुरवठा बंद करुन 
(२४०४१२६६) व पाणी गीसाठी वॉरंट 
यो वर्धा 93- ६९१ ६९१ _ +300 300 ४० ते ५० लिटर्स डिझेळची दररोज 
(00)(03) संस्करण कार्यालयी यकता प्रलंबित देयके अदायगी 
(२४०४१५२४) ख न झाल्यास डिझेल देण्यास नकार 
यो गोंदिया । ३४ शिष्यवृत्ती २०० १९९ वि 4५६८ ५६९ प्रशिक्षणार्थीची ११ महिन्यांची नियुक्‍ती 
(00) (03) संस्करण | व विद्यावेतन त्यांना मानधन देण्याबाबत 
(२४०४२०४८) 
यो चंद्रपूर ३४ शिष्यवृत्ती] 309 १९० १११ । 5३५३ ४६४ प्रशिक्षणार्थीची ११ महिन्यांची नियुक्‍ती 
(००) (03) संस्करण | व विद्यावेतन त्यांना मानधन देण्याबाबत 
(२४०४२०९३) 
तसेच खालील प्रमाणे सुधारित अंदाजाच्या मर्यादेत निधी मंजूरीस मान्यता देण्यात येत आहे. 

(रुपये हजारात) 
लेखाशिर्ष अर्थसंकल्पीय अंदाज वितरित सुधारित अंदाज आता वितरीत 
करावयाची रक्‍कम 
३४ शिष्यवृत्ती २४०४१५२४ २१० १०५ १5७ 4 


उपरोक्त २४०४२०३९ (२९)-दूध खरेदी या लेखाशिर्षाखालील पुनर्विनियोजनानंतर पुन्हा पुरवणी 


मागणी किंवा इतर मार्गाने चाळू आर्थिक वर्षात अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात येणार नाही. 


शासन निर्णय क्रमांकः पुरक-२०२०/प्र.क्र.११४/पदुम-९ 


सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.१०७/२०२१,व्यय-२, दि.२६/०३/२०२१ 
अन्वये प्राप्त झालेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असुन त्याचा संगणक संकेतांक २०२१०३३११२०५४६८९०१ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


URE AND 


UWJWAL - : 
BHALCHANDRA SALVI : Ss 


ट्‌ 


( उज्ज्वल साळवी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) आयुक्त, दुग्धव्यवसाय विकास, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२) महालेखापाल-१ (लेखा परिक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर. 
३) अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 
४) प्रादेशिक दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, नागपूर. 
५) कक्ष अधिकारी,(अर्थसंकल्प), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
६) वित्त विभाग (व्यय-२ व अर्थसंकल्प-१५), मंत्रालय, मुंबई-३२. 
७ निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


